महिळा व बाल विकासाच्या योजना 
राबविण्याकरीता सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी 
पुनर्वितरणाव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या 
निधीचे वितरण करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०२१/ प्र.क्र.२३४/का-२ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ डिसेंबर,२०२१. 


वाचा :- १. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचे पत्र क्रमांक मबाविआ/तरतूद पुनर्वितरण/२०२०- २१/ 
का-६/४४५३, दिनांक ३० सप्टेंबर,२०२१ व दिनांक ३ डिसेंबर,२०२१. 

प्रस्तावना :- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत महिळा व बालकांच्या विकासाकरीता राबविण्यात येत असलेल्या 
विविध विकास योजनांकरीता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मागणी क्रमांक एक्स-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण (2234 A ८५७ या संकेतांकाखालील १३-कार्यालयीन खर्च याबाबीखाली अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आलेल्या रु.४००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. या बाबीखाली सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षातील खर्चाकरीता रु.३००.०० लाख इतका निधी वित्त विभागाने महिला व बाळ विकास विभागाला 
उपलब्ध करुन दिला आहे. सदर निधीपैकी आतापर्यंत रु.२२.६७ लाख इतका निधी खर्च झाला असून 
रु.२३३.८३ लाख इतका निधी वितरणाकरीता विभागाकडे उपलब्ध आहे. सदर निधी चालु आर्थिक वर्षात 
अखर्चित राहणार आहे. सबब, सदर अखर्चित राहणारा रु.२३३.८३ लाख इतका निधी पुनर्वितरणाव्दारे 
वळविण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. 

लेखाशिर्ष 2234 A ८५७ या सांकेतांकखालील १३ कार्यालयीन खर्च या बाबीखाली सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षात अखर्चित राहणारा रु.२३३.८३ लाख निधीपैकी मागणी क्रमांक एक्स-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण (2234 ॥८५७) या संकेतांकाखाली ११-देशांतर्गत प्रवास या बाकीकरीता रु.८९.६१ लाख आणि १४- 
भाडेपट्टी व कर या बाबीकरीता रु.१४४.२२ लाख इतका निधी पुनर्वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 
होती. 

तसेच, लेखाशिर्ष २२३५८५७ या संकेतांकाखाळीलळ सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
असणारा रु.२३३.८३ लाख इतका निधी हा ११-देशांतर्गत प्रवास या बाबीकरीता रु.८९.६१ ळाख आणि १४- 
भाडेपट्टी व कर या बाबीकरीता रु.१४४.२२ लाख इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचेमार्फत राज्यातील महिला व बाल विकासाच्या अनुषंगाने 
राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांकरीता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील मागणी क्रमांक एक्स-१४, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (२२३५ A ८५७) या संकेतांकाखालील अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या 
तरतूदीपैकी वितरीत निधीपैकी १३-कार्यालयीन खर्च या बाबीखाली अखर्चीत राहणारा रु.२३३.८३ लाख इतका 
निधी पुनर्वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/ प्र.क्र.२३४/का-२ 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष २२३५८५७ या संकेतांकाखाळलील उपलब्ध असणारा 
रु.२३३.८३ लाख इतका निधी हा ११-देशांतर्गत प्रवास या काबीकरता रु.८९.६१ लाख आणि १४-भाडेपट्टी व 
कर या बाबीकरीता रु.१४४.२२ लाख इतका निधी खालील विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार पुनर्वितरीत करण्यास 


आणि सदर पुनर्वितरणाव्दारे उपलब्ध निधी वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम रुपये लाखात) 

उद्यिष्टशिर्ष सन २०२१-२२या | यापूर्वी वितरीत | पुनर्वितरणाव्दारे । वितरणाकरीता । वितरणास 
आर्थिक वर्षातील | करण्यात वळविण्याची उपलब्ध निधी मान्यता देण्यात 
अर्थसंकल्पीत । आलेली तरतूद | तरतूद येत असलेली 
तरतूद तरतूद 

१३-कार्यालयीन । ४००.०० ३००.०० (-)233.¢3 शिका 

खर्च 

११-देझांतर्गत ३६.३० २७.२२ (८९.६१ ८९.६१ ८९.६१ 

प्रवास 

१४- भाडेपट्टी व | ४१.७८ ३१.३३ (-)१४४.२२ १४४.२२ १४४.२२ 

कर 

वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आलेली एकूण तरतूद २३३.८३ 


उपरोक्त विवरणपत्रातील वितरणास मंजूरी देण्यात आलेला निधी हा संबंधीत बाबीवर खर्च करताना 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी खालीलप्रमाणे दक्षता घ्यावी. 

१. निधी वितरणासंदर्भात वित्त विभागाने निर्गमीत केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय 
अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 

२. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील योजनांवरील खर्चाकरीता अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर 
उपलब्ध करुन दिलेला निधी हा माहे मार्च,२०२२ अखेर खर्च करणे व त्याबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र विहित वेळेत शासनास सादर करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 
यांनी घ्यावी. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २९१/व्यय ६, दिनांक १३.१२.२०२१अ 

नुसार प्राप्त झालेल्या मान्यतेने निर्गमीत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्ण डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन महाराष्ट्र शासनाच्या 

www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सदर झासन निर्णयाकरीता 
संकेतांक क्रमांक २०२११२२७१६२४५५३१३० असा आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

Sharad Laxman 
Ahire 


tally signed by Sharad Laxman Ahir 
DN: c=IN, 0=G f Maharashi Women And Child 
Development Department, postalCode=400032, st: 
.4.20=b9bd688b9963b30401 ebSb 16e2839¢534797f7c0241ad6e715d2375, 


bcSbaaa1e92d127127b9ea6c25d4909188956d5d79d3 1ff8 
978b7bfd8fc57, cn=Sharad Li hi 
Date: 2021.12.27 16:26:18 +05'30 


(श.ल.अहिरे भाप्रसे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
मा.अध्यक्ष /उपाध्यक्ष (विधानसभा) विधानमंडळ, मुंबई. 
मा.सभापती /उपसभापती (विधानपरिषद),विधानमंडळ, मुंबई. 
प्रधान सचिव,महिळला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/ प्र.क्र.२३४/का-२ 


५. आयुक्त, महिला व बाल विकास, म.रा.पुणे. 

६. उप आयुक्त, (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, म.रा.पुणे. 
७. महालेखापाल १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता ) /(लेखा परिक्षा),मुंबई/नागपूर. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई शहर/मुंबई उपनगर 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्वी 

qo. जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी (सवी 

११. वित्त विभाग (व्यय -६) (अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सह सचिव /उप सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
१३. कक्ष अधिकारी(का-४) महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

१४. निवड नस्ती (का-२), महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


xk kk 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


